महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.3००/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील, सर पोचखानवाला मार्ग, 
वरळी, मुंबई, येथील जुन्या पोलीस वसाहतीतील इमारत क्र.५, ७, १०, १२, २३, 
२५, २७, २९ आणि इमारत “जी” व “जे” यांच्या दुरूस्तीची विवक्षित कामे 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(१२)/ 
शा.२०२/१८, दिनांक ०४.०८.२०१८. 
ज्ञापन.- 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील जुन्या 
पोलीस वसाहतीतील इमारत क्र.५, ७, १०, १२, २३, २५, २७, २९ आणि इमारत “जी* व “जे 
यांच्या दुरूस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, बांधकाम उपविभाग क्र.१, वरळी, मुंबई, यांनी सन 
२०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले एकूण रु.१६,२२,७१,९१०/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, 
वरळी, मुंबई, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 
३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रु.१६,१९,५३,६८२/- असे सुधारित 
केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 

(9 (2 ८4 

[sei 2 “Structural Strengthening and Renovation of Building | रु.१,३३,६९,२१७/- 
२. णा त Strengthening and Renovation of Building रु.१,३३,६९,२१७/- 
3. वा Strengthening and Renovation of Building रु.१,३३,६९,२१७/- 
छ. ना का Strengthening and Renovation of Building रु.१,३३,६९,२१७/- 
५. सा Strengthening and Renovation of Building रु.१,३३,६९,२१७/- 
६. यं Strengthening and Renovation of Building | रु.१,३३,६९,२१७/- 
(9. EEE Strengthening and Renovation of Building रु.१,३३,६९,२१७/- 

No.27” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.३००/पोल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) वि 
८. | “Structural Strengthening and Renovation of Building | रु.१,३३,६९,२१७/- 
No.29” 
९, “Structural Strengthening and Renovation of Building | रु.२,७४,९९,९७३/- 
No.G” 
Pee | “Structural Strengthening and Renovation of Building | रु.२,७४,९९,९७३/- 
No.]” 
एकूण रु.१६,१९,५३,६८२/ 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील, सर 
पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील जुन्या पोलीस वसाहतीतील इमारत क्र.५, ७, १०, 
१२, २३, २५, २७, २९ आणि इमारत “जी” व “जे” यांच्या दुरूस्तीची परिच्छेद 3 मधील 
तक्त्यातील स्तंभ (2) मधील कामे करण्यासाठी स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
रु.१६,१९,५३,६८२/- (रुपये सोळा कोटी, एकोणीस लक्ष FWA हजार सहाही srs 
फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 

आव्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१९/इमा-२, 
दिनांक ०८.१०.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०२२१७३९२४८८२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
०॥॥-॥०॥॥॥॥६००॥-॥॥॥५॥५५॥॥॥॥॥ cucton 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b2 


Borse 0 तनमन 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाम विशय 
FASE, यांनी फुधारलेल्या “Abstract” व्याप्रतीसहा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.३००/पोल-७. 


कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, वरळी, मुंबई 
(सार्वजनिक NIBH विशय FAFA, यांनी फुधारलेल्या Abstract” च्याश्रतीसहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


x 


3 


4 


an 


७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


